महाराष्ट्र शासन 


तत्काळ क्र.असप्र-१२१५/प्र.क्र.९१/का.१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-१८.११.२०१९ 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


विषय- सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय आहार/उपाहारगृहांच्या 
आस्थापनेवरील “महाव्यवस्थापक” हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 

महोदय, 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय आहार/उपाहारगृहांच्या आस्थापनेवरील 
“महाव्यवस्थापक” हे पद प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. यासाठी मंत्रालयीन विभागातील अवर सचिव संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांकडून दिनांक.३०.११.२०१९ इच्छुकता मागविण्यात येत आहे. 
२. आपल्या विभागातील सर्व अवर सचिवांना सदर प्रतिनियुक्‍तीबाबत अवगत करावे. इच्छुक अवर सचिवांचे 
मागील तीन वर्षांचे गोपनीय अहवाल व पत्रासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रा मधील वैयक्तिक माहिती या विभागाकडे 
तत्काळ पाठवावी. तसेच इच्छुक अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्‍तीसाठी निवड झाल्यास त्यांना संबधीत विभाग कार्यमुक्त 
करेल किंवा कसे याबाबतही कृपया अभिप्राय द्यावेत. आपल्या विभागातून प्रतिनियुक्‍्तीसाठी कोणीही अधिकारी 
इच्छुक नसल्यास निरंक असेही कळविण्यात यावे. 


३. aX पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात 
आली असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९१११८१७०१५०७८०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Bhimrao Gi 
t Of Maharash ra 
tment, postalCode=400032, 


. 
Gajanan 

3a5c1ed41ada8a72725a47b4fl 
Bhimrao Gurav : ata ea 


(31. FY. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- विवरणपत्र 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a802179 


विवरणपत्र 


अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
ea अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
3 | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५ | मागील ३ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ | Fad दायित्वे सादर केली आहेत का? 
७ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केळे आहे का? 
(लागू असल्यास) 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती =a पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते रका र isa 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुक्‍तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
९ | मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
दि संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकडझी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
ri प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


